महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 


शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१७/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ 


मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२ 
दि.३०.०३.२०२४ 


शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ दि. २५.०३.२०२१ 
शासन निर्णय क्र. 
शासन निर्णय क्र. 
शासन निर्णय क्र. 
शासन निर्णय क्र. 
शासन निर्णय क्र. 
शासन निर्णय क्र. 
शासन निर्णय क्र. 
शासन निर्णय क्र. 


आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ दि. २८.०६.२०२१ 
आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ दि. १८.१०.२०२१ 
आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ दि. १०.१२.२०२१ 
आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ दि. २५.०२.२०२२ 
आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ दि. ३०.०३.२०२२ 
आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ दि. २५.०८.२०२२ 
आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ दि. १३.०३.२०२३ 
आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ दि. ०४.०७.२०२३ 
आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ दि. ०३.११.२०२३ 


१०) शासन निर्णय क्र. 


शासन निर्णय: 


कोंकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत नारवेल बेनवले खारभूमी योजना ता. पेण, जि. रायगड येथे 


नियुक्‍त करण्यात आलेल्या मे. प्रथमेश काकडे SEAM (जे.व्ही.) यांनी केलेल्या कामाच्या अनुषंगाने प्रकल्प 
संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ ठाणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 
रु. १३,०७,१९,९१३/- (रुपये तेरा कोटी सात लाख एकोणवीस हजार Agel तेरा फक्‍त) इतक्या रकमेच्या 
खर्चास तसेच, सदरहू रक्‍कम मे. प्रथमेश काकडे कन्स्ट्रक्शन (UV) यांना अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


2. 


ARGS बेनवळे खारभूमी योजना ता. पेण जि. रायगड येथील कामाच्या अनुषंगाने मे. प्रथमेश काकडे 
कन्स्ट्रक्हान (SV) यांना खालीलप्रमाणे रक्कम अदा करावी:- 


अनु क्र. नाव रक्‍कम 

गि . | खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे यांनी शिफारस | १०,८१,२८,६९०/- 
केल्याप्रमाणे प्रथमेश काकडे HRA (जे.व्ही.) | (दहा कोटी एक्क्यांशी लाख अठ्ठावीस हजार सहाशी 
यांना अदा करावयाची रक्‍कम नव्वद फक्त) 

2. | Executive Engineer, Kharland Survey &| १,७१,०३,४७३/- 
Investigation Division § Pen Raigad: | (एक कोटी एक्काहत्तर लाख तीन हजार चारशे 
Payable at Raigad (Royalty Charges) त्र्याहत्तर Hdd) 

3. | Maharashtra State Building & other | १०,९७,५५०/- 
Construction Labour WE (Labour Cess) (दहा लाख सत्याण्णव हजार पाचशी पन्नास फक्‍त) 

४. | TDS 2% २१,९५,१००/- 


(एकवीस लाख पंच्याण्णव हजार शांभर फक्‍त) 


षु A 


CGST 1% 


१ शि > 8 9 2 4 4 8 / - 
(दहा लाख सत्याण्णव हजार पाचडो पन्नास फक्‍त) 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०१७/प्र.क्र.१९५/आव्यप्र-१ 


६. | SGST 9% 40,89, 440/- 

(दहा लाख सत्याण्णव हजार Waal पन्नास फक्त) 
एकूण १३,०७,१९,९१३/- 

(रुपये तेरा कोटी सात लाख एकोणवीस हजार नऊऱो 
तेरा फक्त) 


३. याबाबत देयक अधिदान व लेखा कार्यालय यांना सादर करण्याकरीता, लेखाधिकारी, आपत्ती 
व्यवस्थापन प्रभाग आणि वित्तीय सल्लगार व उप अचिव यांना अनुक्रमे आहरण व संवितरण अधिकारी, तसेच 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


४. या कामी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक सी-६, २२४५ नैसर्गीक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, (९२) 
आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकाव्यतिरीक्त खर्च, (९२) (०१) कोंकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प (कार्यक्रम), 
२२४५ ४१६१), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर” (बिनशर्त) या लेखाश्ीर्षा अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या 
वर्षाकरीता करण्यात आलेल्या तरतूदीतून करण्यात येईल. 


ष्‌. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३७५/२२/व्यय-९, 
दि. २९.११.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०३३०११३४३८९५१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HITENDRA YADAORAO DUFARE 


H | T F N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1170¢73752038d1c4f8b3a8c1729f3f55bd8bd1320 

YA D A O R A O 6eed4aead7 1a63b3f1dcee, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=02BBA6FFE202C222698F7E91A562A1240962 
91549EBA836EE89EC1 1CB9F688D5, cn=HITENDRA 

D U F A R F YADAORAO DUFARE 
Date: 2024.03.30 11:47:57 +05'30' 

(हितेंद्र दुफारे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

२) प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई. 

३) संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग तथा प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प 
मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रकल्प व्यवस्थापक तथा अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 

) वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प, संग्रहार्थ. 

) आव्यप्र-१, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


